राज्यातील खाजगी अनुदानित उच्चमाध्यमिक 
शाळांतील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने 
निर्माण करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या वाढीव १००० 
पदांपैकी व्यपगत केलेल्या ४२८ पदांपैकी २१४ पदे 
पुनरुज्जिवित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१८/प्र.क्र./२९/आ.पु.क. 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. २५ एप्रिल, २०२३ 


संदर्भः १. वित्त विभाग शासन निर्णयः क्र.पदनि-२०१८/प्र.क्र.२९/आपुक दि.०९.०४.२०१८ 
२. वित्त विभाग शासन निर्णयः क्र.पदनि-२०१८/प्र.क्र.२९/आपुक दि.१४.११.२०१८ 


प्रस्तावना- 

सन २००३-०४ ते सन २०१०-११ या कालावधीत राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थी 
संख्या वाढल्यामुळे उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.०१.०३.२०१४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या 
राज्यातील खाजगी अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या नविन वाढीव १००० पदांपैकी विभागाने 
अद्याप मान्यता न दिलेली ४२८ पदे सन २०१४ पासून आजपर्यंत रिक्‍त राहिली असल्यामुळे ती व्यपगत झाली 
असल्याबाबतचे आदेश संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित केले आहेत. या ४२८ व्यपगत पदांपैकी 
६८ पदे संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये पुनरुज्जिवित केली आहेत. उर्वरित पदांपैकी २१४ पदे 
पुनरुज्जिवित करण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि.०६.०३.२०२३ च्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. 
त्याबाबत शासन खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये व्यपगत केलेल्या ४२८ शिक्षकीय पदांपैकी ६८ पदे संदर्भ क्र. २ 

येथील शासन निर्णयान्वये पुनरुज्जिवित केली आहेत. आता उर्वरित पदांपैकी २१४ पदे पुनरुज्जिवित करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

पुनरुज्जिवित केलेल्या २१४ पदांचा महाविद्यालय व प्रवर्गनिहाय शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रिडा 
विभागाने निर्गमित करावा.तद्‌ृनंतर सदर पदांना वेतन देण्याकरीता विधानमंडळाची मान्यता विहीत मार्गाने 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने प्राप्त करुन घ्यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०४२५१८२५३९९००५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. १॥॥॥॥५८॥७ए 


SHIVAJIRAO GHATGE : 


(र. शि. घाटगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


/९७0७06 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३. सर्व विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१८/प्र.क्र./२९/आ.पु.क. 


४. सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

५. सर्व सहसचिव/उपसचिव,वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

६. मंत्रालयाच्या सर्व विभागाखाली विभाग प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख. 
७. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

८. सर्व विभागीय आयुक्त. 

९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१०. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

११. सर्व जिल्हा परिषदाचे अर्थ विभागातील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी. 

१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मुंबई. 

१३. प्रधान महालेखापाल-१(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

१४. प्रधान महालेखापाल-१(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
.महाळेखापाल-२(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

१६. महाळेखापाल-२(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 

१७. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१८.संचाळक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१९. सह संचालक (सुधारणा), लेखा व कोषागारे संचाळनालय, मुंबई 

२०. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, नवी मुंबई / पुणे / नाशिक / औरगांबाद / नागपूर / अमरावती. 
२१. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / नागपूर / अमरावती. 
22. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२३. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२४. सर्व उप कोषागार अधिकारी. 

२५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२६. सर्व लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद. 


न्न 
pad 
es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


